कार्मेल ज्योती एज्युकेशन सोसायटी, खोपोली, 
रायगड संचालित निर्मला कॉन्व्हेंट स्कूल, 
चंदननगर, वडगांव शेरी, पुणे या झाळेच्या 
खराडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स्थलांतरास 
कार्योत्तर मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WIR ३२२१/प्र.क्र.४६९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ एप्रिल, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१, 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे क्र.शिउसं/प्राथ/२०२/पुवि/२०१८-१९/ 
३१४६ दिनांक ११ एप्रिल, २०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

कार्मेल ज्योती एज्युकेशन सोसायटी, खोपोली, रायगड संचालित निर्मला कॉन्व्हेंट स्कूल, 
चंदननगर, वडगांव शोरी, पुणे या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेच्या (इयत्ता १ ली ते ७ वी), खराडी, 
ता.हवेली, जि.पुणे येथील VISTA स्वयंअर्थसहाय्थयित तत्त्वावर कार्योत्तर मान्यता देण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

शाळेने अपु-या जागेमुळे संस्थेच्या मालकीच्या स्वयंपूर्ण इमारतीमध्ये येथे स्थलांतर केळे आहे. 
त्यामुळे सदर झाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत 
आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व arsed बदल होणार 
नाहीत. 
(५) भविष्यात शासन मान्यतेशिवाय शाळेचे स्थलांतर करण्यात येणार नाही, याबाबत संस्थेने दक्षता घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांक : WAR ३२२१/प्र.क्र.४६९/एसएम-१ 
(६) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे fear 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०११६०८५९९६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce865eda34959 


MUNDHE जक 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), पुणे महानगरपालिका 
अध्यक्ष/ सचिव, कार्मेल ज्योती एज्युकेशन सोसायटी, खोपोली, रायगड 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


